राज्यातील ९ शासकीय अनिवासी क्रीडा 
प्रबोधिनी/क्रीडा अकादमींना सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षासाठी दैनंदिन देखभाल व 
दुरुस्तीकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. 
(लेखाश्ीर्ष २२०४ ५३९५) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रीडायो-२३२२/प्र.क्र.१११/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- 
शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.क्रीडायो-२३२२/प्र.क्र.१११/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील “पृष्ठ क्र.२ वरील मुद्दा क्र.०२ वगळून त्याऐवजी 
खालीलप्रमाणे वाचावे; 


"उपरोक्‍त वितरीत निधी, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. यासाठी उपसंचाळक/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे तसेच, संबंधित 
विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा व संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (क्रीडा व युवक सेवा) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. वितरीत निधीच्या विनियोगाबाबत आवश्‍यक उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे." असे वाचावे. 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥99॥॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०११८१७३८०००२२१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RANSING 
ANANDRAO DERE 
(रणसिंगडेरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः क्रीडायो-२३२२/प्र.क्र.१११/क्रीयुसे-१ 


२. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

५. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

६. प्राचार्य, संबंधीत क्रीडा प्रबोधिनी/क्रीडा अकादमी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

९. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

१०. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१, २ व ३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


